महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी संस्था व इतर ७ संस्थांमध्ये सतत व 
समवर्ती लेखापरिक्षण योजना राबविण्यासाठी 
निर्माण केलेली अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२४ 
ते २८/०२/२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकासे ०२२४/प्र.क्र.६६/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख-२७.०९.२०२४ 


वाचा:- 9) झासन निर्णय, सहकार, पणन व TAIT विभाग, क्र राजस १००८/प्र.क्र.५३८/५-स, 
दिनांक ०५.०५.२०११. 
2) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालय यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-१/आस्थापना/मराजविम आससं/मुदतवाढ/२०२४, दिनांक ०२/०८/२०२४. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. राजस ०२२४/प्र.क्र.६६/१८-स, 
दिनांक ०६/०३/२०२४. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक. ०६ /०९/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ अन्वये सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागातील स्थायी/ अस्थायी 
पदांच्या आढाव्यानुसार सहकार विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून सदर 
आकृतीबंधामध्ये प्रस्तुत ०२ पदांचा समावेश आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 अन्वये महात्मा ज्योतिबा फुले विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर ७ संस्थांच्या सतत व समवर्ती ळेखापरिक्षणासाठी निर्माण करण्यात 
आलेल्या ०२ अस्थायी पदांना दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मंजूरी दिलेली होती. 
सदरची मुदत वाढ संपुष्टात येत असल्याने त्यानुषंगाने महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्था व इतर ७ संस्थांच्या सतत व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविणेबाबत लेखापरिक्षणासाठी निर्माण 
केलेली ०२ अस्थायी पदे ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षण विभागास आवऱयकतेनुसार काम 
करण्यासाठी सन २०२४-२५ या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत वर नमूद केलेल्या वाचा क्र. २ मधील 
पत्रान्वये सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयामार्फत प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. यांच्या उपरोक्‍त वाचा क्र .२ 
मधील प्रस्तावानुसार महात्मा ज्योतिबा फुले विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व इतर ७ संस्थांच्या सतत 
व समवर्ती लेखापरीक्षण योजना राबविणेबाबत लेखापरिक्षणासाठी निर्माण Host wists अस्थायी पदांना 


झासन निर्णय क्रमांकः विकासे ०२२४/प्र.क्र.६६/१८-स, 


दि.०१.०९.२०२४ पासून दि. २८/०२/२०२५ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदत वाढीस मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
उपलेखापरीक्षक एस ८- २५५००-८११०० pod q 
२ कनिष्ठ लिपिक एस ६- १९९००-६३२०० 10१ | 4 
एकूण पदे ०२ 


वरील एकूण ०२ अस्थायी पदांचा होणारा खर्च हा सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मागणी क्र.व्ही- 
२ मधील अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्ष “२४२५- सहकार, १०१- सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण, १०१- (एक) (ए) 
लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. परंतू ही अस्थायी पदे विहीत पध्दतीने भरली आहेत या अटीच्या अधीन 
राहून ही मंजूरी देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ६ 
सप्टेंबर २०२४ अन्वये संबंधित प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या मुदतवाढीच्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१२३९४७८३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RA H U L Digitally signed by RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
C H A N D RA S H E K H A R 2.5.4.20=2b92cb6c4f872b298eba5b276742f5d2e72d042 1076aa9ed40 
beedc51¢27e130, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6D85£99C367 1CBSDA40A5218962B08B2FAEA34CA2FO 


S H | N D E he Saas AT CHANDRASHEKHAR SHINDE 
(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

२. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 

३. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई. 

४. वित्त विभाग (व्यय-२),/अर्थसं-१२,/अर्थसं-१९, /व्यय-१४, मंत्रालय, मुंबई. 

५. कार्यासन अधिकारी, ५-स /१२-स,/१७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 
६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्वी 
८ 
8 


. विभागीय विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (सर्व) 
. सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (लेखापरिक्षण) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे (५ प्रती). 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकासे ०२२४/प्र.क्र.६६/१८-स, 


qo. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था(पुणे,ठाणे,नाशिक,धुळे,यवतमाळ,नागपूर, चंद्रपूर) 
११. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, (पुणे,ठाणे,नाशिक,धुळे,यवतमाळ,नागपूर, चंद्रपूर) 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (पुणे,ठाणे,नाशिक,धुळे,यवतमाळ,नागपूर, चंद्रपूर) 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


